मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, अमरावती यांच्या अधिपत्याखालील 
कार्यालयातील अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओएन-२०२२/प्र.क्र.५७/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २३ सप्टेंबर, २०२२. 


संदर्भ : १) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. सीओएन-२०२२/प्र.क्र.१६/प्रशासन-१ 
दि.०१ एप्रिल, 2022 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, 
दि. १८ ऑगस्ट, २०२२ 
३) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचे 
दि. ०२ सप्टेंबर , २०२२ रोजीचे पत्र. 


शासन निर्णय -: 


उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
प्रादेशिक विभाग, अमरावती तसेच अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अमरावती / अकोला 
/ यवतमाळ यांच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालयाकडील अस्थायी पदे दि. ०१ मार्च, २०२२ ते दि. 
३१ ऑगस्ट, २०२२ पर्यंत चालू ठेवण्यात आली होती. 


२. आता या शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
अमरावती तसेच अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अमरावती / अकोला / यवतमाळ 
यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील २२७१ पदे, रुपांतरित 
अस्थायी आस्थापनेवरील ३०९ पदे, जिल्हा परिषद अस्थायी आस्थापनेवरील १३ पदे अशा एकूण 
२५९३ पदांना सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात दर्शविल्यानुसार सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ 
रिक्‍त नाहीत, या अटीच्या अधीन राहून दिनांक ०१ सप्टेंबर, २०२२ पासून दिनांक २८ फेब्रुवारी, 
२०२३ पर्यंत चाळू ठेवण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 

३. दि. २५ नोव्हेंबर, २००४ च्या शासन निर्णयान्वये सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत स्थापत्य 
शाखेतील क्षेत्रिय स्तरावरील नियमित संवर्गापैकी ३४ संवर्गातील पदांचा आणि दि. २२ फेब्रुवारी, 
२०११ च्या शासन निर्णयान्वये उर्वरित ३५ पासून पुढील संवर्गातील पदांचा सुधारीत आकृतीबंध 
निश्चित करण्यात आलेला आहे. या शासन निर्णयातील तरतूदी / सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 


झासन निर्णय क्रमांकः सीओएन-२०२२/प्र.क्र.५७/प्रशासन-१ 


४. या बाबीवरील खर्च मंडळ कार्यालयातील पदांसाठी “ २०५९-सार्वजनिक बांधकामे ८०- 
सर्वसाधारण, ००१- संचालन व प्रशासन (चार) पर्यवेक्षण (योजनेतर) व विभाग/ उपविभागांतर्गत 
पदांसाठी २०५९-सार्वजनिक बांधकामे, ८०- सर्वसाधारण - ००१-संचाळन व प्रशासन (पाच) 
कार्यान्वयन (योजनेतर) ” या लेखाशिर्षाखालील चालू वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात 
यावा व या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


५. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.: पदनि २०१६/ प्र.क्र.८/ १६/ आ.पु.क., दि. १८ ऑगस्ट, 
२०२२ या झासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार सदर 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०९२३१५४५२१७९१८ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


e e e Digitally signed by Vikram Nivrutti Dhamal 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works 
V | k fa mM N | V [| U tt | Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=23b2f1b1fd914a87080cb687 1 2db5efd17f65e69284feld 
3274a32de69eb6a25, 


D h serialNumber=10d36944a4b86eab5 16b1b70183709c5fb57 Ocfdf 
7 a mM a 5a52755adfef5 1ed380b836, cn=Vikram Nivrutti Dhamal 
Date: 2022.09.23 15:47:22 +05'30' 
(वि.नि.ढमाळ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- १ महालेखापाल-१ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
2) महालेखापाल-२ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
3) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती 
४) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अमरावती / अकोला / यवतमाळ. 
५) कोषागार / उप कोषागार अधिकार, अमरावती / अकोला / यवतमाळ. 
६) वित्त विभाग कार्यासन (व्यय-११) / (आ.पु.क.), मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


७) कार्यासन अधिकारी, सेवा-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८) कार्यासन प्रशासन-१ (निवडनस्ती) 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन-२०२२/प्र.क्र.५७/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (१ नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे (३४ संवर्गाच्या आतील) 


दि.३१/०८/२०२२ । दि.३१/०८/२०२२ | दि.३१/०८/२०२२ oes 
व पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ awe 
ee eee दि.२८/०२/२०२३ 
= कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या ग. आतर 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये । अस्थायी पदांमध्ये eee 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट ; ie) 
संख्या 
१ २ ३ 8 षु & 
१ | मुख्य अभियंता सा.बां. ०४ | a ०४ 
प्रादेशिक विभाग, 
अमरावती 
2 | अधीक्षक अभियंता, ८८ i a ८८ 
सा.बां.मंडळ, 
अमरावती 
3 | अधीक्षक अभियंता, १०४ a = | १०४ 
सा.बां.मंडळ, अकोला 
४ | अधीक्षक अभियंता, ९८ शिंगी a ९८ 
सा.बां.मंडळ, 
यवतमाळ 
एकूण २९४ a pF lo २९४ 
विवरणपत्र (२) नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे (३४ संवर्गाच्या पुढील) 
दि.३१/०८/२०२२ । दि.३१/०८/२०२२ । दि.३१/०८/२०२२ oo 
च पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ aS 
ee दि.२८/०२/२०२३ 
= कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या wit वतर 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये साय दत 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट oe 
संख्या 
१ २ ३ 8 षु & 
१ | मुख्य अभियंता सा.बां. शिका | | 
प्रादेशिक विभाग, 
अमरावती 
२ | अधीक्षक अभियंता, ४४७ ee i ४४७ 
सा.बां.मंडळ, 
अमरावती 
३ | अधीक्षक अभियंता, ६०९ i | ६०९ 
सा.बां.मंडळ, अकोला 
४ | अधीक्षक अभियंता, ४५३ क. शि ४५३ 
सा.बां.मंडळ, 
यवतमाळ 
एकूण १५०९ 02 ee 1...“ | १५०९ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन-२०२२/प्र.क्र.५७/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (३) विश्रामगृहासाठीची पदे 


दि.३१/०८/२०२२ | दि.३१/०८/२०२२ । दि.३१/०८/२०२२ ee 
व पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ ES 
Seat हत चा दि.२८/०२/२०२३ 
= कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या वी मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये । अस्थायी पदांमध्ये यया पती 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट । ast 
संख्या 
१ २ ३ ४ 4 
q | मुख्य अभियंता i शिक शिंगी 
सा.बां. प्रादेशिक 
विभाग, अमरावती 
२ | अधीक्षक अभियंता, १३० | शिश १३० 
सा.बां.मंडळ, 
अमरावती 
3 | अधीक्षक अभियंता, २०६ | | २०६ 
सा.बां.मंडळ, 
अकोला 
४ | अधीक्षक अभियंता, १०३ | 4 शिश १०३ 
सा.बां.मंडळ, 
यवतमाळ 
एकूण ४३९ eee | i eee ४३९ 
विवरणपत्र (४) यांत्रिकीची पदे 
दि.३१/०८/२०२२ | दि.३१/०८/२०२२ । दि.३१/०८/२०२२ oe 
व पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ व्य 
ag (nee ne ee दि.२८/०२/२०२३ 
a कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या वगत. ' मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये । अस्थायी पदांमध्ये गळा दता 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट , पर्वाची 
संख्या 
१ २ 3 8 षु & 
१ | मुख्य अभियंता सा.बां. ०१ i शिंग ०१ 
प्रादेशिक विभाग, 
अमरावती 
२ | अधीक्षक अभियंता, १६ aa aa १६ 
सा.बां.मंडळ, 
अमरावती 
३ | अधीक्षक अभियंता, ०४ i] i | ०४ 
सा.बां.मंडळ, अकोला 
४ | अधीक्षक अभियंता, ०८ शिश शग ०८ 
सा.बां.मंडळ, 
यवतमाळ 
एकूण २९ ll Stee = = Be ea २९ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन-२०२२/प्र.क्र.५७/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (4) जिल्हा परिषदेसाठी पदे 


दि.३१/०८/२०२२ दि.३१/०८/२०२२ दि.३१/०८/२०२२ य 
व पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ an 
See eee याते नव्या दि.२८/०२/२०२३ 
वडा कार्यालयाचे नाव देण्यात ल देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या गग “eae 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये । अस्थायी पदांमध्ये क कन डी 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट । पदांची 
संख्या 
ba Q tod षु & 
¥ मुख्य अभियंता सा.बां. 1] शिंग शशि 
प्रादेशिक विभाग, 
अमरावती 
२ | अधीक्षक अभियंता, शिका | | शिंगी 
सा.बां.मंडळ, 
अमरावती 
३ | अधीक्षक अभियंता, ०४ शिका शलक ०४ 
सा.बां.मंडळ, अकोला 
४ | अधीक्षक अभियंता, ०८ शि शां ०८ 
सा.बां.मंडळ, 
यवतमाळ 
एकूण १३ [4 _— 62 —— 3 pF lo 93 
विवरणपत्र (६) रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 
दि.३१/०८/२०२२ दि.३१/०८/२०२२ दि.३१/०८/२०२२ त र 
is पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ त्या 
ge त लो दि.२८/०२/२०२३ 
त कार्यालयाचे नाव देण्यात ल देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या पर्यंत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये । अस्थायी पदांमध्ये वा तो 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट ; acts 
संख्या 
Za Q 3 8 4 a 
हि मुख्य अभियंता सा.बां. शिया शशि शशि | 
प्रादेशिक विभाग, 
अमरावती 
२ | अधीक्षक अभियंता, १८८ शिंग ३३ १५५ 
सा.बां.मंडळ, 
अमरावती 
३ | अधीक्षक अभियंता, १०३ 1111110 १९ ८४ 
सा.बां.मंडळ, अकोला 
४ | अधीक्षक अभियंता, ८५ lf १५ ७० 
सा.बां.मंडळ, 
यवतमाळ 
एकूण ३७६ a eee ६७ ३०९ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


